महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः HAT - १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोंबर, २०१८ 


वाचा :- समक्रमांक दिनांक २५.०५.२०१८ चे आदेठा 
शासन आदेश 


श्री. दि.तु.खरात, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग यांची समक्रमांकाच्या दिनांक २५.०५.२०१८ च्या 
आदेशान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात बदली करण्यात आली आहे. या आदेशान्वये श्री. 
दि.तु.खरात, कक्ष अधिकारी यांची सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामध्ये झालेली बदली 
प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००९१५३८४४३२०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


jimrao Gurav 


G Digitally signed by Gajanan Bhi 
DN: c=IN, ०6९ ent Of Maharashtra, ou=General Administration 
ajyanan ee 
Bhimrao Gurav seb ens a Resa 
Date: 2018.10.09 15:43:35 +05'30" 
(ग.भि.गुरव) 
.भि. 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री. दि.तु.खरात, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
प्रत, 


१ अन-.मु.स./प्रधान सचिव /सचिव, गृह विभाग/ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

2) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग/ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

३)  आहरणव संवितरण अधिकारी, गृह विभाग/ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

8) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५ निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


